केंद्र शासनाच्या “दिव्यांगजन अधिकार 
संशोधन नियम, २०१९ मध्ये अधिसूचित 
केल्यानुसार लक्षणीय दिव्यांगत्व संदर्भात 
जिल्हा स्तरावर मुल्यांकन मंडळ गठीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: दिव्यांग-२०२३/प्र.क्र.१८/आरोग्य-६ 
गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारत 
१० मजला, नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: ०८ सप्टेंबर, २०२३ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांक:-अप्रवि-२०१८/प्र.क्र.४६/आरोग्य-६, दिनांक १८.०९.२०१८ 
२) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर) यांचे क्र. आसेआ/कक्ष-३/टे-१०/ दिव्यांग/ 
मुल्यांकन मंडळ/९८३४०/२३, दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२३ चा प्रस्ताव. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाच्या “दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, २०१९” अन्वये अधिसूचित 
केल्यानुसार लक्षणीय दिव्यांगत्व संदर्भात राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये मुल्यांकन मंडळ गठित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

केंद्र शासनाच्या “दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, २०१९” अन्वये अधिसूचित 
केल्यानुसार लक्षणीय दिव्यांगत्व संदर्भात राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये खालीलप्रमाणे जिल्हा स्तरावर 
मुल्यांकन मंडळाचे गठन करण्यात येत आहे :- 


१ | जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय अध्यक्ष 

२ | जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद (मुंबई हहर/ उपनगर सदस्य 
या जिल्ह्याकरिता सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण) 

३ ।५ पुनर्वसन विशेष तज्ञ (औषध आणि पुनर्वसन चिकित्सक किवा सदस्य 


अस्थिरोग तज्ञ, कान-नाक-घसा तज्ञ, Wes विशेष तज्ञ, सामान्य 
चिकित्सक (जर लाभार्थी १८ किंवा त्या पेक्षा जास्त वयाचा असेल) किंवा 
बाल रोग तज्ञ (१८ वर्षाखालील लाभार्थ्यांकरिता मनोविकार तज्ञ) 


४ | व्यवसाय उपचार तज्ञ अथवा वाचा उपचार तज्ञ अथवा मानसोपचार तज्ञ सदस्य 
अथवा भौतिक उपचार तज्ञ (आवश्यकतेनुसार) 
4 अध्यक्ष यांना आवश्‍यक वाटेल असे अन्य विशेष तज्ञ सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२३/प्र.क्र.१८/आरोग्य-६, दिनांक ०८ सप्टेंबर, २०२३ 


मुल्यांकन मंडळाचे कार्य:- 


१. सदर मुल्यांकन मंडळ लक्षणीय दिव्यांगत्व असणारी व्यक्‍तीने किंवा इतर कोणत्याही व्यक्‍ती मार्फत 
किंवा संस्थेमार्फत त्यास उच्च आधाराची गरज असल्याने आधार मिळावा म्हणून केलेल्या विनंती 


अर्जावर कार्यवाही करेल. 


२. सदर मुल्यांकन मंडळ उच्च आधाराची गरज असणाऱ्या दिव्यांग व्यक्‍तीस मूल्यांकनाकरिता 


निमंत्रित pro आणि जर आव्यकता असेल तर वैद्यकीय तपासणी करेल. 


३. सदर मुल्यांकन मंडळ GSTS नमूद तक्त्यातील (अ ते ऊ) मुद्द्यांच्या आधारे गुणांकन करेल. 


निकष गुणांकन 
a) शारीरिक दिव्यांगत्वाची तीव्रता a) ४०%-५९% १५ 
(२५ गुणांच्या मर्यादेत) b) ६०%-७९% २० 
७) ८०%-१००% २५ 
आ) मानसिक/विकासात्मक a) ४०%-५९% १५ 
दिव्यांगत्वाची तीव्रता (दिव्यांग ७) ६०%-७९ % २० 
व्यक्‍तीच्या निर्णय क्षमतेस बाधा c) ८०%-१००% २५ 
करणारी) 
3) दिव्यांग व्यक्‍्तीळा दैनिक | 8 स्नान, दात घासणे, केस विचरणे, कपडे घालणे इ. | Yo 
जीवनमानात येणा-या बाधांची तीव्रता | ७) शौचालय स्वच्छता (शौचाळायत जाणे, स्वत: हात 
(२५ गुणांच्या मर्यादेत) धुणे, परत येणे इ.) १० 
० कार्यात्मक गतीशीलता (कार्य करण्याची क्षमता, 
अंथरुणावर झोपणे आणि उठणे, खर्चीवर बसणे 
आणि उठणे, एका जागेवरून दुस-या जागेवर | १० 


SOAS करतांना इतर कामे करणे.) 
0) स्वत: च्या हाताने जेवणे. (यामध्ये स्वयंपाक 
करण्याचा समावेश नाही.) 


०५ 


ई) वाहतूक, दळणवळण, उपकरणे 
वापरण्याच्या दृष्टीने सुरक्षा उपाय 
योजना करणे व उपकरणे न 
हरविणेबाबत काळजी घेणे याबाबतची 
आकलजनीय क्षमता. 


०५ 


उ) आरोग्याची काळजी घेण्याबाबतची 
असुविधा किंवा आरोग्याच्या गरजा व 
पुनर्वसन या करिताची आधार 


०५ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२३/प्र.क्र.१८/आरोग्य-६, दिनांक ०८ सप्टेंबर, २०२३ 


व्यवस्थेबाबतच्या पायाभूत सुविधामध्ये 
असणारे अडथळे. (०५ गुणांच्या 
मर्यादेत) 


ऊ) आर्थिक सामाजिक स्थिती (०५ 
गुणांच्या मर्यादेत) 


APL 
BPL 


(exe) 


०५ 


४. सदर मुल्यांकन मंडळ वरील मुद्दा क्र. ३ मध्ये निर्धारित १०० गुणांपौकी ६० गुण प्राप्त करणाऱ्या 


कोणत्याही लक्षणीय दिव्यांग व्यक्तीची उच्च आधाराची गरज मिळण्यासाठी संबंधित 


प्राधिकरणाकडे ठिफारस करेल. 


५. सदर मुल्यांकन मंडळ वरील मुद्दा क्र.१ नुसार प्राप्त झालेल्या अर्जावर ९० दिवसाच्या आत 


प्राधिकरणाकडे शिफारस करण्याची कार्यवाही करेल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९०८१४५४४९८५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Ee) 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


AD 


मा. मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


2. 
9543ed 1 9dc809f2f1 50cfde4470c9, 
postalCode=400032, st=Maharasht 
‘SHIVDAS MAHADEO DHULE 
Date: 2023.09.08 16:10:06 +05'30' 
(शि.म. धुळे) 


Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO DHULE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


5.4.20=fd353a6a1af02b28757a9a542f2f807ba45 


erialNumber=5523190302520891 1890F5851459 


3563E9788A66733F9A7E0D1A454083659841 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


AV 


मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 


ee 


मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 


o~ 
ae 


£39) 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 


nN S&S 


मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 


५... <.> YF <->-  ८>-. > IIe <->* ५-< 


2) 


मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री, (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२३/प्र.क्र.१८/आरोग्य-६, दिनांक ०८ सप्टेंबर, २०२३ 


१०) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३) सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय मुंबई 

१४) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

१५) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 

१६) आयुक्त, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय मुंबई 

१७) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे 

१८) विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

१९) आयुक्‍त महानगरपालिका (सर्व) 

२०) जिल्हाधिकारी (सवी 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


२१) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

२२) संचालक, वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन संचाळनालय, मुंबई 

२३) जिल्हा शल्यचिकित्सक (सर्व) 

२४) जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सर्व) 

२५) सहसंचालक/ उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळे (सर्व) 

२६) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालये व रुग्णालये (स्वी 

२७) अधिष्ठाता, वैद्यकिय महाविद्यालय व रुग्णालय (सर्व संबंधित रुग्णालये) 
२८) वैद्यकिय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय/ग्रामीण रुग्णालय (स्वी 

२९) निवड नस्ती (आरोग्य-६) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


